महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
क्रमांकः प्रतिनि २५२३/प्र.क्र.१८३/प्रशा-३ (का-१४ अ) 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: ०३ जानेवारी, २०२४. 


संदर्भ :१. शासन आदेशा, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र. प्रतिनि-२५२१/प्र.क्र.१५२/का.१४-अ, दि.१६.०९.२०२१. 
२. शासन आदेशा, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.एएससी-१५२२/प्र.क्र.२७/का.१४-अ, दि.०५.०९.२०२२. 
३. शासन आदेशा, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.बदली-२०२३/प्र.क्र.३७/का.१४-अ, दि.०८.०६.२०२३. 


आदेश 

श्रीमती ज्योत्स्ना भास्कर कोकीतकर, तत्कालीन निवडश्रेणी लघुलेखक, सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग यांची, संदर्भ क्र.१ येथील आदेशान्वये महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, बांद्रा या 
कार्यालयात निवडश्रेणी लघुलेखक या पदावर २ वर्षाच्या कालावधीसाठी प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती 
करण्यात आली. संदर्भ क्र.२ येथील आदेशान्वये श्रीमती कोकीतकर यांना वरिष्ठ स्वीय सहायक या 
पदावर ६ महिन्यांच्या कालावधीकरीता प्रपत्र बढती देण्यात आली होती. त्यानंतर संदर्भ क्र.३ येथील 
आदेशान्वये प्रपत्र बढतीचा कालावधी १ वर्षासाठी(दि.०५.०३.२०२३ ते ०४.०३.२०२४ पर्यंत) वाढविण्यात 
आला होता. 
३. Ma AT आदेशान्वये, श्रीमती ज्योत्स्ना भास्कर कोकीतकर, वरिष्ठ स्वीय सहायक यांच्या प्रपत्र 
बढतीच्या सेवा प्रत्यावर्तित करण्यात येऊन त्यांची प्रत्यावर्तनानंतरची पदस्थापना कौशल्य, रोजगार, 
उद्योजकता व नाविन्यता विभागातील वरिष्ठ स्वीय सहायक या रिक्‍त पदावर करण्यात येत आहे. 
४. श्रीमती ज्योत्स्ना भा. कोकीतकर, वरिष्ठ स्वीय सहायक यांनी कौडाल्य, रोजगार, उद्योजकता व 
नाविन्यता विभागात तात्काळ रूजू व्हावे. 
५. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर प्रसिध्द 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२४०१०३१८३७२१४९०७ असा आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by AKSHATA KAMOSH DESAI 
Date: 2024.01.03 18:36:48 +05'30' 


(अक्षता देसाई) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 

प्रत, 
मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
अ.मु.स.(सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
अ.मु.स./प्र.स./सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
अ.मु.स./प्र.स./सचिव, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, वांद्रे रेक्लेमेशान डेपोसमोर, 

लिलावती हॉस्पिटलजवळ, के.सी.मार्ग, बांद्रा(प), मुंबई-४०००५०. 
६. सह/उप सचिव, (आस्थापना), सार्वजनिक बांधकाम विभाग/ Grew, रोजगार, उद्योजकता व 

नाविन्यता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७. श्रीमती ज्योत्स्ना भा. कोकीतकर, वरिष्ठ स्वीय सहायक, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ. 
८. निवडनस्ती कार्यासन-१४. 


Cc ww A -5 


